एकात्मिक बाल संरक्षण योजना (025) सन २०१८- 
१९ या चालू आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पित 
करण्यात आलेल्या तरतूदीचे वितरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक- ।026-२०१८/प्र.क्र. १७५/का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख-११ मार्च, २०१९. 
वाचा :- 
१. महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्र.025-२०१७/प्र.क्र. १८०/का-८, दि.६.३.२०१८. 
२. वित्त विभाग परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र. ६९/अर्थ-३, दि. २.०४.२०१८ व दि. २५.१.२०१८. 
३. समक्रमांकाचे शासन निर्णय दि.२६.६.२०१८, शासन पत्र दि.९.१०.२०१८ व शासन निर्णय 
दि.१.११.२०१८, १०.१.२०१९. 
४. महिला व बाल विकास झासन निर्णय क्र. निरीगृ-२००९/प्र.क्र. १५७/का-३, दि. २६.८.२०१०. 
५. केंद्रिय महिला व बाल विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे आदेश क्र.२२-८३/२०१५-७५/-॥, 
दि.५.२.२०१९. 
६. शासन निर्णय समक्रमांक दि.७ मार्च, २०१९. 
शासन शुध्दीपत्रक :- 
संदर्भाधीन क्र.६ च्या शासन निर्णयान्वये एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेसाठी सन २०१८-१९ च्या 
अर्थसंकल्पीय अवितरीत तरतूदीमधून शासकीय संस्था (बालगृह/निरीक्षणगृह' या घटकासाठी एकूण vo 
शासकीय संस्थांपैकी ३४ शासकीय बालगृह/ निरीक्षणगृहांना योजनेचे निकष व केंद्रशासनाचे आदेशाप्रमाणे केंद्र 
रू.२४८.२७ लक्ष व राज्य रू.१८३.१९ लक्ष इतका निधी विवरणपत्र-६ नुसार उद्दिष्टनिहाय वितरीत करण्यात 
आला आहे. सदर विवरणपत्रातील उद्दिष्टनिहाय वितरीत तरतूदीमध्ये या शासन शुध्दीपत्रकाव्दारे खालीलप्रमाणे 
सुधारणा करण्यात येत आहे. 


(रुपये लक्ष) 
य च्य राज्य 
अ.क्र. खर्चाचा तपशील उद्दिष्ट केंद्र हिस्सा 
हिस्सा 
(१) (2) (3) (8) (4) 
a कर्मचारी वेतन ०१, वेतन 10.00 | ०० | 0.00 | ०० 
०२, मजुरी |_________0.00 | .०० | 0.00 | 00 
२ | प्रवेशित मुलांसाठी अन्न, Ta व | १९, आहार खर्च 
अनुषंगिक १५१.९६ ११३.८२ 
इतर अनुषंगिक खर्च 
3 | बिछानासाठीचा खर्च २१, सामग्री व पुरवठा ३.५३ २.४५ 
४ | इमारतभाडे १४, भाडे ,कर व पट्टी ५१.६५ २८.०८ 
५ | पाणी, वीज खर्च ०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी ८.७७ ५.८५ 
६ | प्रवास खर्च ११, प्रवास खर्च ६.२१ ६.७७ 
७ | dart wd (ग्रंथालयासाठी | २०, इतर प्रशासकीय खर्च 
पुस्तक खरेदी, खेळ इ.) 
आकस्मिक (इंटरनेट प्रशासकी २६.१५ २६.२२ 
८ । आकस्मिक wd (इंटरनेट । २०, इतर य खर्च 
PAR, सुरक्षारक्षक) 
एकूण २४८.२७ १८३.१९ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ॥७25-२०१८/प्र.क्र.१७५ /का-०८ 


२. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/५/.॥॥8॥/8$॥[9.90४.॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०३१११५१७३३५७३० असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Smita Dattatray Nivatkar 
Of Mahara Women an id Child 


Smita Dattatray यण णी 


‘ode: ra, 
2.5.4.20=3fa46cf1e9285 1 8ffc98619187a1ef6de2dd57c16934e9cb6672 


c02aa258b08, 


Hi serialNumber=f9bd2a7c214922f8f4939e807 1 1ece461c9dfd9c679b28f 
| V a a [| 98e79475c5ea90e21, cn=Smita Dattatray Nivatkar 


Date: 2019.03.11 15:21:08 +05'30' 


(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

ALAA राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 

सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 


. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 

. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

. सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. उपायुक्त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुकक्‍्तालय,पुणे 

. कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 

. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई 

. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 

. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिळा व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 


बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 


. सर्व जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी. 
. सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


